श्री. affaeat जयवंत गायकवाड, नगर 
रचनाकार, सहायक संचालक, नगर रचना, 
मूल्यांकन, पुणे यांची स्वेच्छासेवानिवृत्ती 
स्वीकारण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्वेच्छानि-४९१८/१९२/प्र.क्र.१६/नवि-२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
चौथा मजला, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ 
तारीख: २८ मार्च, २०१८. 


वाचा - 
१) श्री. अविनाश जयवंत गायकवाड, नगर रचनाकार (गट-अ / राजपत्रित) यांचा 
दि.०१.०१.२०१८ चा अर्ज. 
२) संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
पत्र क्र.आस्था/अजगा-नर/स्वेच्छासेवानिवृत्ती/प्रशा-१ब/६८५, दि.३०.०१.२०१८. 
प्रस्तावना - 


श्री. अ. ज. गायकवाड, नगर रचनाकार यांनी वैद्यकीय व कौटुंबिक कारणास्तव स्वेच्छा सेवानिवृत्ती 
घेण्याची इच्छा व्यक्‍त करुन दि.०१.०१.२०१८ रोजीच्या अर्जान्वये ०३ महिने पूर्वसूचना (Notice) दिली आहे. 
०२. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भाधीन 
दि.३०.०१.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये श्री. अ. ज. गायकवाड, नगर रचनाकार (गट-अ / राजपत्रित) यांची स्वेच्छा 
सेवानिवृत्तीची पूर्वसूचना स्वीकारण्यात येऊन त्यांना दि.०१.०४.२०१८ (म.पू) पासून शासन सेवेतून कार्यमुक्त 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासन मान्यतेस्तव सादर केला आहे. याबाबत पुढीलप्रमाणे शासन आदेश देण्यात येत 
आहेत:- 


शासन निर्णय- 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम ६६ (9) मधीळ तरतुदीनुसार श्री. अविनाश 
जयवंत गायकवाड, नगर रचनाकार, सहायक संचालक, नगर रचना, मूल्यांकन, पुणे यांची दि.०१.०१.२०१८ 
रोजीची स्वेच्छा सेवानिवृत्तीची पूर्वसूचना स्वीकारुन त्यांना दि.०१.०४.२०१८ (म.पू) पासून शासन सेवेतून 
कार्यमुक्त झाल्याचे समजण्यात यावे, यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. श्री. अ. ज. गायकवाड, नगर रचनाकार (गट-अ / राजपत्रित) यांच्याविरुध्द सद्यःस्थितीत कोणतीही 
विभागीय चौकशी /न्यायाळयीन/लाचलुचपत/शिस्तभंगविषयक प्रकरण सुरु अथवा प्रलंबित / प्रस्तावित नाही 
तसेच त्यांचेकडून कोणत्याही प्रकारचे शासकीय येणे शिल्लक नाही, या अटींच्या अधीन राहून त्यांना स्वेच्छा 
सेवानिवृत्त होण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 

०३. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी श्री. अ. ज. गायकवाड, 
नगर रचनाकार (गट-अ/ राजपत्रित) यांचेकडे स्वेच्छा सेवानिवृत्तीपूर्व शासनाची येणे असलेली रक्‍कम तसेच वेतन 
पडताळणी पथकाकडून वेतननिश्चितीची पडताळणी करताना त्यांना वेतन व भत्त्यांचे अतिप्रदान झाल्याचे 


शासन निर्णय स्वेच्छानि-४९१८/१९२/प्र.क्र.१६/नवि-२७ 

निदर्शनास आल्यास, त्या सर्व रकमांची वसुली महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम 
१३२ (२) नुसार श्री.गायकवाड यांच्या सेवानिवृत्ति उपदानाच्या रकमेतून समायोजित करण्याची व आव्यक ते 
कार्यकारी आदेश निर्गमित करण्याची कार्यवाही संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी करावी. 

०४. सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३२८११४८३८२७२५ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vishnu Shripati Patil 


व DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Urban 
| S h al U Development Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=21ebe4508a75a7670415 1 2feeaa6b8f2d5bc8caf857fed 
e e e 2cd29ce4bbb772da09, 
h [| serialNumber=f8a0fc598f692587 efafe9bd62df9e44 9fdf8 1c803c 
| p a | a | 27adf1782c97c76ebcba5, cn=Vishnu Shripati Patil 
Date: 2018.03.31 15:01:34 +05'30' 
(विष्णू पाटील ) 
प्रत, अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

३. मा. मुख्य मंत्र्याचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१. (३-प्रती) 

५. सहसंचालक, नगर रचना (मूल्यांकन), पुणे. 

६. सर्व सह संचालक, नगर रचना. 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

९. मा. प्रधान सचिव (नवि-१) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. मा. प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. मा. राज्यमंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. श्री. अविनाडा जयवंत गायकवाड, नगर रचनाकार (गट-अ/ राजपत्रित), सहायक संचालक, नगर रचना, 
मूल्यांकन, पुणे यांना (संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांच्यामार्फत) 

१३. निवडनस्ती / नवि-२७. 


1K OK KK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


